पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.२३५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १०/०५/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१ 


AR आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता 
(पदविकाधारक) यांना कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात 
पदोन्नती/पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे नांव वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
विन २ ३ (22-47... ५ 
१. | श्रीमती स्नेहा शांकर [| उप अभियंता, पिपरी चिचवड | उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
चव्हाण महानगर  प्रदेशा& विकास | ग्रामसडक योजना, पुणे 
प्राधिकरण, पुणे 
२. श्री. कृष्णाजी ॥ इमारत सर्वेक्षण उप विभाग, पुण जि. प. (बांध.) उप विभाग, 
आनंदराव पाटील शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी sat नमूद उप विभागीय अधिकारी यांना 


नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.२३५/सेवा-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१०१५५२०१८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cs 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
Pp AT | L SW AT | DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS, 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d 1 0f103cebd44790093322544672¢ 
1037840, postalCode=400032, st: ht 
serialN ber=41A9218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DA5F33DBA 
9C8F6662CB8F9E18, PATIL SWATI SACHIN 
Date: 2022.05.10 17:36:23 +05'30' 
(स्वा.स.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/कोल्हापूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर 

सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत 
मा.मंत्री(सा.बां)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री (सा. 
बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां,)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


